राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक/ 
सहायक पोलीस आयुक्त (Fara) व पोलीस उप 
अधीक्षक, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेडा क्र.रापोसे-०११६/प्र.क्र.१२३(१/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ मार्च, २०१६. 


शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (are) आणि पोलीस उप 
अधीक्षक, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) या संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या 


नावासमोर दर्ठविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
श्री. होखर ए. तोरे ।सहायक पोलीस आयुक्‍त, नागपूर. । सहायक पोलीस आयुक्‍त, 
बृहन्मुंबई 
२ | श्री. राजेंद्र भामरे सहायक पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई. | अपर पोळीस अधीक्षक, 
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग. 
३ | श्री. प्रदीप गौरू माने | सहायक पोलीस आयुक्त, नागपूर | सहायक पोलीस आयुक्त, नवी 


मुंबई. 


श्री. बाबाजी सोनाजी 
बुधवंत, 


सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


सहायक पोलीस आयुक्त, नवी 
मुंबई. 


श्री. INS हरीभाऊ 
उगले 


पोलीस उप अधीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस 
अकादमी, नाशिक. 


सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
शहर. 


पवार 


(अभियांत्रिकी), नाशिक परिक्षेत्र, 
नाशिक. 


६ | al. मुकुंद नामदेव सहायक पोलीस आयुक्त, सोलापूर । सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे 
हातोटे. शहर शहर. 
७ | at. विवेक परशुराम । पोलीस उप अधीक्षक, बिनतारी संदेश | पोळीस उप अधीक्षक, बिनतारी 


संदेश (अभियांत्रिकी), व्ही.सॅट 
विभाग, पुणे. 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत तसेच त्याच्या नवीन नियुक्तीच्या बाबतीत मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन 
तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-०११६/प्र.क्र.१२३(१)/पोल-१(अ) 


= उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक 
व पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच, या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही 
प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 


४. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१६०३१८१३४२५१८४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
p d द M रिठा is aa निवती ie a 
fa | p Ss : Meharahita, ie) cavemen of 
Balkavde Date: 2016.03.18 17:12'53 +0530 
(प्र. मो. बलकवडे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


za 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


) महाळेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) 

) 

) 

) 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई, 


पोलीस आयुक्त, मुंबई / नागपूर / नवी मुंबई / सोलापूर / नाशिक / पुणे / ठाणे, 
) पोलीस अधीक्षक, नाशिक, 
११)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई / नागपूर / नवी मुंबई / सोलापूर / नाशिक / पुणे / ठाणे, 
) 
) 


१४ संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
१५) निवडनस्ती / पोल-१(ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


